तात्काळ क्र.कअनि १११८/प्र.क्र. ११७/१४-ब 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - २१.०१.२०२० 


प्रति, 
सह/उप सचिव (आस्थापना), 
सर्व मंत्रालयीन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
विषय - शुल्क नियामक प्राधिकरण, मुंबई या कार्यालयातील कक्ष अधिकारी 
या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याबाबत 
संदर्भ:- १) सा.प्र.वि.शा.नि.क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१२०/कार्या-१४, दिनांक ३१.०८.२०१७ 
२) सचिव, शुल्क नियामक प्राधिकरण, मुंबई यांचे क्र.शुनिप्रा/२०१८/३, 
दिनांक १०.०९.२०१८ रोजीचे पत्र 
महोदय/ महोदया, 


मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबत कार्यपध्दती संदर्भ क्र. (१) येथील शासन 
निर्णयान्वये विहीत करण्यात आळी आहे. सचिव, शुल्क नियामक प्राधिकरण, मुंबई यांनी केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने 
संदर्भ क्र.(१) येथील शासन निर्णयातील कार्यपध्दतीस अनुसरून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील शुल्क 
नियामक प्राधिकरण, मुंबई या कार्यालयातील कक्ष अधिकारी संवर्गातील ०२ पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यासाठी मंत्रालयीन 
विभागातील कक्ष अधिकाऱ्यांकडून पुनश्च: इच्छूकता मागविण्यात येत आहे. 


2. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर पत्र आपल्या विभागाच्या आस्थापनेवरील कक्ष 
अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ निदर्शनास आणावे. त्यानुसार प्रतिनियुक्‍तीसाठी इच्छूकता दर्शविलेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांची 
सोबतच्या विवरणपत्रामधील माहिती विभागाच्या सचिवांच्या मान्यतेने या विभागास दिनांक ३१.०१.२०२० पर्यंत उपलब्ध 
करून द्यावी. इच्छुक कक्ष अधिकाऱ्यांनी एकदा दर्शविलेली इच्छुकता परत मागे घेता येणार नाही. तसेच यापूर्वी सदर 
पदासाठी अर्ज केलेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांनी पुन्हा अर्ज करणे आवड्यक नाही. 


३. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००१२११५०८२८७४०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 
क शं Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administration 
ajanan HIM Lrao ४५५ 
25.4. -8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled41ada8a7 
2725०470: 
॥०॥४॥॥॥॥७९-5401101200020577१7102९2393133र्शि50८260659636007306 
1 fav bb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 
10.01.21 15:10:16 +05'30' 
सोबत - वरीलप्रमाणे. अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) सचिव, शुल्क नियामक प्राधिकरण, ३०५, ३ रा मजला, शासकीय तंत्र निकेतन इमारत, ४९ खेरवाडी, अली यावर 
जंग मार्ग, वांद्रे (पू), मुंबई ४०० ०५१. 
२) अवर सचिव (तांशि-४), उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन पत्र क्रमांकः कअनि १११८/प्र.क्र.११७/१४-ब 


विवरणपत्र 
वैयक्तिक माहिती 
अ.क्र मुद्दा तपशिल/अभिप्राय 

ष्य अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 
२ | जन्मदिनांक 
३ | शौक्षणिक अर्हता 
४ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 
५. | मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 

छांयाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत.) 
& | Fad दायित्वे सादर केली आहेत का? 
७ | पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात आहे का? 
८ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती || दिनांकापासून ते | पद | प्रतिनियुक्‍्तीचे 

दिली असल्यास तपशील (पद व कालावधी) वेताळ त ठिकाण 

दिनांकापर्यंत 
एकूण कालावधी 

९ ।मागील प्रतिनियुक्तीवरून परत आल्याच्या 

दिनांकापासून ५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत का? 
शि संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकडी 

सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 
शि १ | प्रतिनियुकक्‍्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 

कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


